प्रशासकीय मान्यता- 

ऑर्थर रोड जेल, मुंबई येथील तळ 
मजल्यावरील बॅरेक क्रमांक १२ सी येथे 
जेल कोर्टाचे नुतनीकरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११२१/प्र.क्र.५/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ०२ ऑगस्ट, २०२१. 


पहा : १) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्य६०५९/२०१३(२५५)/३२/१०९९, दि.०८.०१.२०२१ चे पत्र. 
२) मा.मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे क्र.३३२८/२०, दि.२९.१२.२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन अ.क्र.१ च्या पत्रान्वये ऑर्थर रोड जेल, मुंबई येथील तळ मजल्यावरील 
बॅरेक क्रमांक १२ सी येथे जेल कोर्टाचे नुतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामध्ये मुंबई 
मध्यवर्ती कारागृह आवारातील वरेक क्र. १२ मधील कोर्ट हॉलचे नुतनीकरण करण्याकरीता (न्यायदान 
कक्ष, प्रसाधनगृह, ड्रेनेज लाईन, रंगकाम इत्यादी) रुपये ४९,४९,५७८/- इतक्या अंदाजीत खर्चाचा 
आणि न्यायदान कक्षाकरीता फर्निचर पुरवठा व गळती प्रतिबंधक शेडचे बांधकाम करण्याकरीता रुपये 
३२,९८,९१८/- इतक्या अंदाजित खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

ऑर्थर रोड जेल, मुंबई येथील तळ मजल्यावरील बॅरेक क्रमांक १२ सी येथे जेल कोर्टाचे 
नुतनीकरण करण्याकरीता एकूण रु.८२,९०,४९६/- (रुपये ब्यांऐंशी लक्ष नव्वद हजार चारशे 
EM फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या 
शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशिल रक्‍कम 

(अ) | मुंबई मध्यवर्ती कारागृह आवारातील बरेक क्र. १२ ४९,९१,५७८/- 
मधील कोर्ट हॉलचे नुतनीकरण करण्याकरीता 
(न्यायदान कक्ष, प्रसाधनगृह, ड्रेनेज लाईन, रंगकाम, 
गिलावा इत्यादी) 

(ब) | मुंबई मध्यवर्ती कारागृह आवारातील बॅरेक क्र. १२ ३२,९८,९१८/ 
मधील कोर्ट हॉलचे नुतनीकरण करण्याकरीता 
(फर्निचर पुरवठा व गळती प्रतिबंधक शेडचे बांधकाम) 
एकूण ८२,९०,४९६/- 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२१/प्र.क्र.५/का-१३ 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


इ सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम- कार्यक्रमांतर्गत- (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत 
योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१) 
न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे(कार्यक्रम),५३-मोठी बांधकामे 
(४०५९ १२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय 
कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५ सप्टेंबर, २०१९ नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याने तांत्रिक मान्यता प्रदान केल्यानंतर मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या शिफारशीनुसार अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : 
१९०/१९/ईमा-२, दिनांक २२.०४.२०१९ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि नियोजन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक ससामा-२०१०/ प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११ जून २०१८ अन्वये 
आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र:-विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ 
अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०२१५४८२२७९१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Nitin Virsen Jiwane 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,पमुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२१/प्र.क्र.५/का-१३ 


) मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 
) मा.मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 
६) मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 

) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 

१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (मध्य) विभाग, वरळी, मुंबई. 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

११) उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.२, भायखळा, मुंबई. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१४) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१५) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१७) कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


